शासकीय रकमांच्या अफरातफरीची प्रकरणे 
प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याविषयी सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक , क्रमांक:- विचौअ-१४१८/प्र.क्र.५६/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) झासन परिपत्रक, सा.प्र.वि., क्र. सीडीआर-१०८२/१८६६/४०/एक्सआय 
दि. ७/०८/१९८२ 


शासन परिपत्रक :- 
शासकीय निधीच्या/रकमेच्या अफरातफर प्रकरणात संबधीतांविरुध्द सुरु असलेल्या 

कार्यवाहीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक विभागाने उप सचिव दर्जाचा अधिकारी निर्देशित 
करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाधीन शासन परिपत्रक, सा.प्र.विच्या दि. ७/०८/१९८२ अन्वये देण्यात 
आल्या आहेत. तथापि, प्रशासकीय विभांगानी या अनुषंगाने कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून आले आहे. 
पंचायत राज समितीने देखील या संदर्भात नाराजी व्यक्‍त केली आहे. तरी शासकीय निधीच्या/रकमेच्या 
अफरातफर प्रकरणात सुरु असलेल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उप सचिव दर्जाचा 
अधिकारी निर्देशित करण्याबाबत काटेकोरपणे कार्यवाही करावी अशा पुन:श्च सूचना देण्यात येत आहेत. 
तसेच विभागाने निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागास कळवावीत 
अशाही सूचना देण्यात येत आहेत. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११२०२०८९१०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Gupte Sanju Kamlak 


. 
DN Of Maharasht General Administrati 
1 n J 1 Department, postalCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=2834863d93dd5ba34736e8845b6287c3dd58ee176cf2b893df4 


169e70699c59, 


INumber=4c1 0e808fe85223e03be4cad0 148cef9a71914878680c58 
aMmlaKar तर) ae 


गुप्ते) 12:04:00 +05'30' 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


राज्यपाल यांचे सचिव 

मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मुख्य सचिव,महराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई 

अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

निवडनस्ती. 


